'हे एकदंता, हे मायापते, हे ब्रह्ममया गणेशा तुज नमो नमः! मूषकारूढा, मूषकध्वजा, 
बंधहीना, सर्वव्यापिन्‌ तुज वंदन असो. चतुर्भुजा, लंबोदरा, सुरूपा, नाभिशेषा हेरंबा 
चिंतामणे तुज अभिवादन असो.' 

एक शब्दाने निर्देशित होणारी माया, तिच्याद्वारे निर्मित जग हे तुझेच सगुण साकार 
रूप आहे अत: तुझे शरीर मानवाकृती आहे. मात्र त्या मायेचे अधिपती असणारे तुझे निर्गुण 
निराकार रूपच तुझी मूळ स्वरूपस्थिती आहे. अत: मानवाकृतीपेक्षा भिन्न तुझे मस्तक हे 
गजाकृती आहे. तू दोन्ही रूपात आहेस आणि दोन्हींच्या अतीत आहेस. तुला वंदन असो. 
हे गणनाथा, तुझे वर्णन करण्यास कोण समर्थ आहे! अत: अन्यमार्ग रहित असा मी तुला 
वारंवार वंदन करतो. हे शरणागत पालका, लुज वंदन असो. मजला सत्वर या संसार 
सागरातून तारून ने, असे म्हणून त्याने वारंवार नमस्कार घातले. प्रदक्षिणा केली आणि 
दोन्ही हातांची ओंजळ करून समोर शांत उभा राहिला. 

अशा स्वरूपात मदासुराला अंतरी विकारहीन तथा भक्तिभावयुक्त झालेला पाहून 
श्रीगणनाथ प्रसन्न झाले आणि त्याला म्हणाले- हे दैत्यनायका! वास्तविक तुझ्या आजवरच्या 
अनेक अपराधांच्या दोषाने संतप्त होऊन तुला वधण्यार्थच आम्ही देवतांना दिलेल्या आशीर्वाद 
रूपात हा अवतार धारण केला होता. मात्र आता तू शरण आला आहेस. आता तुला आम्ही 
मारणार नाही. : 

स्वर्गात देवता, पृथ्वीवर मानव तथा पाताळात दैत्य आणि नाग अशी रचना ब्रह्मदेवांनी 
आमच्याच द्वारे प्राप्त सत्तेने निर्माण केली आहे. त्यामुळे ती तशीच चालू असणे आम्हास 
योग्य वाटते. मात्र कधी तरी देवता वा दैत्य या सीमांचे उल्लंघन करतात आणि मग शेवटी 
घडी ज्यावेळी अति विस्कटते त्यावेळी तिला व्यवस्थित करण्यासाठी आम्ही सगुण साकार 
रूप धारण करीत असतो. आता तू शरण आला आहेस. आम्ही तुला अभय देत आहोत. 
देवतांचे वैर सोडून दे. आपले मन अशा अत्याचारातून, आसुरी भावातून निवृत्त करून 
आमच्या भक्तीत लाव. आम्ही तुझ्या शरणागतीने प्रसन्न झालो आहोत. आता हवे ते वरदान 
माग. तुझ्या विनयाने आज आम्ही प्रसन्न झालो आहोत. तू रचलेले हे स्तोत्र आम्हास 
अतीव प्रिय ठरेल. जो हे स्तोत्र वाचेल अथवा भक्तिभावाने केवळ श्रवण करेल त्याच्या सर्व 
मनोकामना आम्ही पूर्ण करू. 

मदासुराने वरदान रूपात केवळ एवढेच मागितले- 'हे दयाघना! जर प्रसन्न झाला 
आहेस तर पदकमलाची अखंड भक्ती प्रदान कर. हे भक्तवत्सला. शाश्वत प्रीती समर्पित 
कर. ज्या द्वारे अखंडरीत्या तव चरणाची सेवा करता Age.’ 

आसुरी भाव सोडलेल्या शांतरूप झालेल्या मदासुरास भगवान म्हणाले, हे असुरा, 
माझी भक्ती दृढ होऊन तू तरशील. जेथे माझे पूजन सुरू असेल. अन्य कार्यात आद्यपूजन 


(३४७) 


